जि. नागपूर येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 
गोदामाची दुरुस्ती :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२२६/२०/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - 99 जुलै, २०२२ 


वाचा -: 9) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नागपूर यांचे पत्र 

क्र.निवडणूक/कार्या-४/कावि-३९७/२०२२, दि.०७.०६.२०२२ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२२६/२०/३३, 
दि.१७.१२.२०२० 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ 

४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नागपूर कार्यालयाकडून ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मज्ञीन्सच्या 
साठवणुकीसाठी आवश्‍यक असलेल्या गोदामांच्या दुरुस्तीसाठी पाठविण्यात आलेल्या रु.१३,९०,७५४/- 
इतक्या किमतीच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
तथापि प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यतेमध्ये गार्ड रुम, स््री/पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, सीसीटीव्ही व आग 
प्रतिबंधक उपकरणांचा समावेश नव्हता. 
२. भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार ईव्हीएम साठवणुकीच्या गोदामात गार्ड रुम, BT / 
पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, सीसीटीव्ही व आग प्रतिबंधक उपकरणांचा समावेश असणे आवश्‍यक 
असल्याने गार्ड रुम, गोदामात स््री/पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, सीसीटीव्ही व आग प्रतिबंधक उपकरणे 
बसविण्याच्या अनुषंगाने रु.२९,३४,७५४/- इतक्या अतिरिक्‍त रकमेचे मुख्य अभियंता यांचे स्वाक्षरीसह असलेले 
अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये या 
कार्यालयास सादर HS आहे. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या 
बाबींच्या किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Recapitulation Sheet 


Sr. | Particulars of scope Unit Rate Norms Rs per Cost Rs. 
No. (Sqmt/Lumpsum) 
A Essential items (Components) 
1 (a) Building proper (Built up Area.Sq.m.) As per abstract attached 984,939.00 
Ground Floor (Including plinth protection) 
TotalBUA 35.56 Sub total (la) 984,939.00 
2 Water Supply and Sanitary works 5% of (a) Sub total (2) 49,247.00 
3 Fire Fighting arrangements etc Sub total (3) 5,70,970.00 
(Estimate attached) 
Sub Total (A) 16,05,156.00 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२२६/२०/३३ 


| B__| Miscellaneous Items 
1. Development of ground 50,000.00 
Sub total (B) 50,000.00 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B) | 16,55,156.00 
C Optional Items 
1. Water Main Storage and pump house, Lumpsum 1,50,000.00 
bore well 
Sub Total (C) 1,50,000.00 
TOTAL PROJECT COST (P) = (A) (B) (C)__| 18,05,156.00 
|D__| Provisions 
(i) Contingencies 4% on (A) 64,206.00 
(ii) GST 12 % on (P) or GST on (T) 2,16,619.00 
(iii) Price Escalation 5 % on (P) 90,258.00 
Sub Total (D) 3,71,083.00 
TOTAL PROJECT COST (TPC) (A+B+C+D) | 21,76,239.00 
Say Rs Lakhs 21.76 
Sr.No Name of Work Amount 
1 ESTT No 838/NGP/2021-22, Providing Electrical Installation | 6,34,754.00 
to Guard room, CCTV camera and fire fighting system to 
Godown no.10 & 14 at MIDC Area, Nagpur, Dist. Nagpur 
Total 6,34,754.00 
3. जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नागपूर यांनी पाठविलेल्या अंदाजपत्रकातील 


Green Building Concept याची आवश्‍यकता नसल्याचे तसेच Price Escalation १० % ऐवजी 4% 


योग्य 


असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालयाकडून अनौपचारीकरीत्या कळविण्यात आले आहे. 


त्यानुषंगाने उपरोक्त Recapitulation Sheet मध्ये Green Building Concept वगळण्यात आले आहे व 


Price 


Escalation 90 % ऐवजी ५ % गृहीत धरुन परिगणना करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार वरील 


दोनही तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे विषयांकित कामाच्या रु.२८,१०,७५४/- (२१,७६,००० + ६,३४,७५४ ) 
(रुपये अठ्ठाविस लक्ष दहा हजार Gaal चोपन्न फक्त) इतक्या अतिरिक्‍त रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन 
या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

a. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या सदर 


गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता 
असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 

ईव्हीएम व elec मज्लीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (EC) 
दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे दुरुस्तीचे काम aia होईल याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२२६/२०/३३ 


. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता 


घेवून काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 


. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ 
मधील मुद्दा क्र. ३ अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/ 
प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अन्वये किरकोळ नागरी बांधकामासाठी रु.१५.०० कोटीपेक्षा 
कमी किंमत असलेल्या अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कामांच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम अधिकाऱ्याने तांत्रिक 
सहमती प्रदान केल्यानंतर, क्षेत्रिय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य 
अभियंता यांचे शिफारशीसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार उपभोक्ता विभागाने प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करावी, असे नमूद केलेले आहे. त्यानुषंगाने गोदाम दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास क्षेत्रिय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता यांची शिफारस आवश्‍यक 
आहे. सदर झासन निर्णयातील तरतुदींनुसार प्रस्तुत कामाबाबत सर्व जबाबदारी ही संबंधित 
अधिकाऱ्यांची राहील. 


४. प्रस्तुत मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभिप्राय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ३ अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अन्वये तसेच नियोजन विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 


अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२२६/२०/३३ 


uy, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०७१११६०४१६३७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Abasaheb once core funni once 


2.5.4.20=dda6dce16e0293 1 d0bcf354ed2558cab3 130bb640d7b4ac9 
2d50c0033f733019, 


Atmaram Kawale कणा 
(आ.आ.कवळे) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 


महाराष्ट्र राज्य 


प्रति -: 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी ,नागपूर 

प्रत -१. महाळेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 

२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा), नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, नागपूर 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू) 

५. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

६. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर 

७. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, नागपूर 

८. कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


